आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण 
शिक्षण या मुख्य शीर्षांतर्गत निधी वितरण. 
(लेखाशीर्ष २२०२ एच ९७३) 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र. क्र.४ / का-६. 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ मार्च, २०२१. 


वाचा - 


) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/ प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० व दि.१५.०३.२०२१. 
) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२० / प्र.क्र.६५ / अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२० 
) आदिवासी विकास विभाग शासन क्र. बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.४/का-६ दि. ०२.११.२०२०. 
४) शासनपत्र, आदिवासी विकास विभाग, क्र.अआडा-२०२१/प्र.क्र.२०/का-११,दि.३१.०३.२०२१. 
५) आदिवासी विकास विभाग, नस्ती क्र.अआडा-२०२०/प्र.क्र.9७/का-११. 
प्रस्तावना:- 


-O 


AND AD 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सैनिकी शाळांमधील आदिवासी विद्यार्थांच्या तुकडीला सहाय्य या 
योजनेंतर्गत ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाली रू.५२४.५५ लाख इतका निधी सन २०१९- 
२० मधील प्रलंबित देयके अदा करण्याच्या अनुषंगाने वितरीत करण्यात आळेला आहे. सन २०२०-२१ या 
वर्षात शाळेय शिक्षण विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरून दि.२३.११.२०२० पासून राज्यातील इयत्ता 
९वीते१२वी चे वर्ग सुरू करण्यात आलेले आहेत. विद्यार्थ्यांचे सदर कालावधीतील शैक्षणिक शुल्क व 
निर्वाह भत्ता अदा करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्र.४ येथील नस्तीवरील प्रस्तावास अनुसरून सन 
२०२०-२१ मधील अनुदान अदा करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय:- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण या मुख्य 
शीर्षांतर्गत सैनिकी शाळांमधील आदिवासी विद्यार्थांच्या तुकडीला सहाय्य या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्याचे 
शैक्षणिक शुल्क व निर्वाह भत्ता अदा करण्याकरीता सन २०२०-२१ मधील अनुदान अदा करण्याच्या 
अनुषंगाने वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून सुधारीत अंदाजात खालीलप्रमाणे आवश्‍यक निधी 
वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रू.लाख) 
अ. योजनेचे नांव व लेखाशीर्ष सन २०२०-२१ करीता यापुर्वी वितरीत सदर शासन 
क्र. सुधारित अंदाज करण्यात आलेली | निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली तरतूद 
१ | सैनिकी शाळांमधीळ आदिवासी ७००.०० ५२४.५५ १७५.४५ 
विद्यार्थाच्या तुकडीला सहाय्य (२२०२ 
एच९७३), ३१-सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०४/कार्यासन.६ 


२. वरीलप्रमाणे रू. १७५.४५ लाख (रू. एक कोटी पंचाहत्तर लाख पंचेचाळीस हजार Had ) इतका 
निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणुन आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधीचा विनियोग करतांना संदर्भाधीन क्र.४ येथे नमूद 
शासन पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांस अनुसरून कार्यवाही करण्यात यावी. सदर वितरीत निधी खर्च करतांना 
नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना करुन खर्च करावा. 


३. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी वितरीत तरतुदी त्यांच्या अधिपत्याखालील आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात 
आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.१६.०४.२०२० व दि.१५.०३.२०२१ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६.०४.२०२० व दि.१५.०३.२०२१ रोजीच्या 
शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारिक 
संदर्भ क्र. ३७०/ व्यय-१४, दि.२५.०३.२०२१ अन्वये दर्शविलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३०१७१४५०१२२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


1 Digitally signed by Ravindra Digambarro A\ 
Ravindra DN:c=IN, o-Government Of Maharashtra, 
ou=Tribal Development Department, 
1 talCode=400032, st=Maharashtra, 
Digambarro Pt 20059091 3feet 4S] sa8dc489 
7737ba8e4ac0edf3f2c6e69e25f4108, 
=Ravindra Di b Aut 
Aute Date: 2021.03.31 173352 +05'30 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव. 

३. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

४. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ नागपूर/ अमरावती. 

५. प्रकल्प अधिकारी (ad), एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०४/कार्यासन.६ 


८. वित्त विभाग ( अर्थोपाय / अर्थ-१९ / व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९. निवडनस्ती, कार्यासन- ०६, आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


